जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक 
कार्यक्रम सन २०२२-२३ अंतर्गत 
महत्वाच्या योजनांतर्गत निधी 
वितरण. (मागणी क्र.टी-९) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०३/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २४ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दि.८.०४.२०२२, दि.२६.०४.२०२२, 
दि.३०.०५.२०२२ व दि.२४.०६.२०२२,दि.८.०८.२०२२, दि.२०.०९.२०२२, दि.३०.०९.२०२२ 
व दि.१९.१०.२०२२. 
प्रस्तावना- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२२” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या वाचा अ.क्र.१ येथील शासन 
परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागामार्फत प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२२ अखेर) कार्यक्रम 
खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या go टक्के मर्यादेत उपलब्ध करुन देण्यात येणार 
असल्याच्या सूचना आहेत. यास अनुसरून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिल्यानुसार जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-९, टी-१० व टी-११ अंतर्गत बाब क्र.०१-वेतन करीता ७०%, बाब क्र. ०२- 
मजुरी, ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क,१०-कंत्राटी सेवा, १३-कार्यालयीन खर्च, १४-भाडेपट्टी व कर 
या करीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ४९ %, बाब क्र. ०३-अतिकालीक भत्ता, ११-प्रवास खर्च, १६- 
प्रकाशने, १७-संगणक खर्च, १९-आहार खर्च, २१-पुरवठा व साधनसामुग्री, २६-जाहिरात व प्रसिद्धी, 
२७-लहान बांधकामे, २८-व्यावसायीक व विशेष सेवा, ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर), ३२-अंशदाने, 
३३-अर्थसहाय्य, ३४-शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने, ५०-इतर खर्च,५३-मोठी बांधकामे, ५५-कर्जे व आगाऊ 
रक्कमा या बाबींकरीता 34% तर ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या बाबीकरीता २८% 
इतका निधी संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयांन्वये संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात 
आला आहे. 


या अंतर्गत १) भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना ()८२९०००४), २) 
अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना ५ टक्के निधी (पेसा) (TL990043), 3) अतिसंवेदनशिल आदिवासी 
भागात विशेष आरोग्यसेवा पुरविणे (फिरत्या आरोग्यसेवा चिकीत्सालयासह) नवसंजीवन योजना 
(TR220003, TR2Q000§), ४) बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (TD030009, TDo30002 ) या 
योजनांकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ३५ % मर्यादेतील निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता 
वित्त विभागाने या योजनांकरीता १००% मर्यादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. या 
अनुषंगाने या योजनांकरीता यापुर्वी वितरीत निधी विचारात घेऊन उपलब्ध उर्वरीत निधी संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय- 


जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२२-२३ अंतर्गत मागणी क्रमांक टी-९ मधील 
१)भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना (८२९०००४), २) अनुसूचित क्षेत्रातील 
ग्रामपंचायतींना ५ टक्के निधी (पेसा) (1_१७००१३), ३) अतिसंवेदनशिळ आदिवासी भागात विशेष 
आरोग्यसेवा पुरविणे (फिरत्या आरोग्यसेवा चिकीत्सालयासह) नवसंजीवन योजना (TR22Q0003, 
TR220008), ४) बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (TDo30009, 103०0३०००२ ) या योजनांकरीता 
अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या १००% मर्यादेतील स्तंभ-५ प्रमाणे उर्वरीत ६५% निधी संबंधीत नियंत्रक 
अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आळा आहे. सदर 
वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना 
करुन खर्च करावा. 

3. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या Prasad काटेकोरपणे पालन करावे. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकिय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व faa विभागाच्या अनौपचारीक.सं.क्र.९३२/व्यय-१४ 
दि.१५.११.२०२२ अन्वये अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS) उपलब्ध करून दिलेल्या 
मर्यादेत निर्गमित करण्यात येत आहे. 

षु. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११७१३३८४९१३२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


KIRAN 1 
KISANRAO nee 
PAWAR a 
(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


i 
8090004: 29899: 
KISANRAO PAWAR 
Date: 2022.11.24 15:5 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


७. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती. 

८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

९. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


| शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/का.६, दि.२४ नोव्हेंबर,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र | निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/का.६, दि.२४ नोव्हेंबर,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ.क्र. जिल्हा बाब क्र. अर्थसंकल्पित सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद सन २०२२- | करण्यात येत असलेली उर्वरीत 
२३ ६५% तरतूद 
ae ell 2 3 | lk 4 
भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना (९२९०००४) 
r= | अमरावती ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १२०००० ७८०००.०० 
२ अहमदनगर ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५८३०० 5७८९५.०० 
3 गडचिरोली ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २४७८३२ १६१०९०.८० 
४ गोंदिया ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ६२००० ४०३००.०० 
4 चंद्रपूर ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १२७००० ८२५५०.०० 
६ जळगाव ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५०००० ३२५००.०० 
७ ठाणे ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १५०००० २७५००.०० 
८ धुळे ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १७०००० ११०५००.०० 
९ नंदुरबार ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३५०००० २२७५००.०० 
ha ० नांदेड ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५०००० ३२५००.०० 
a q नागपूर ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २०३५० १३२२७.५० 
१२ नाशिक ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १८५००० १२०२५०.०० 
१३ पालघर ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३८२१२५ २४८३८१.२५ 
१४ पुणे ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३०००० १९५००.०० 
१५ यवतमाळ ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १०१८९६ ६६२३२.४० 
१६ रायगड ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ४२१०० २७३६५.०० 
एकूण भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना २१४६६०३ १३९५२९१.९५ 
(९२९०००४) 
अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना ५ टक्के निधी (पेसा) (1।_१७००१३) 

aaa अमरावती ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १३७०२४ ८९०६५.६० 
२ अहमदनगर ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५४८१० ३५६२६.५० 
३ गडचिरोली ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २०४२४२ १३२७५७.३० 
४ चंद्रपूर ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३३७२४ २१९२०.६० 
षु जळगाव ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३९०४३ २५३७७.९५ 
६ ठाणे ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १०८८१७ ७०७३१.०५ 
७ धुळे ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २०८६१४ १३५५९९.१० 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. जिल्हा बाब क्र. अर्थसंकल्पित सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद सन २०२२- | करण्यात येत असलेली उर्वरीत 
२३ ६५% तरतूद 
Fo oa | 2 3 | lB 4 
८ नंदुरबार ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ६२१४४८ ४०३९४१.२० 
९ नांदेड ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ४०१३६ २६०८८.४० 
1 ४ | नाशिक ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५५८६२० ३६३१०३.०० 
Lae पालघर ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५९३६३० ३८५८५९.५० 
१२ पुणे ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ४८५४८ ३१५५६.२० 
१३ यवतमाळ ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ६६३६२ ४३१३५.३० 
एकूण अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना ५ टक्के निधी (पेसा) २७१५०१८ १७६४७६१.७० 
(1१७००१३) 
अतिसंवेदनशिळ आदिवासी भागात विशेष आरोग्यसेवा पुरविणे (फिरत्या आरोग्यसेवा चिकीत्सालयासह) नवसंजीवन योजना 
(३२२०००३) 

[ee अकोला ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ७०० ४५५.०० 
२ अमरावती ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २७००० १७५५०.०० 
३ अहमदनगर ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ११६१० ७५४६.५० 
४ गडचिरोली ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५५१११ ३५८२२.१५ 
4 गोंदिया ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १५८०० १०२७०.०० 
g चंद्रपूर ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३४६०० २२४९०.०० 
9 जळगाव ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २५६० १६६४.०० 
८ ठाणे ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १७६६८ ११४८४.२० 
९ धुळे ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २३५१६ १५२८५.४० 
1 | नंदुरबार ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५४५०० ३५४२५.०० 
बिड खां नांदेड ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८००० ५२००.०० 
१२ नागपूर ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ६८०० ४४२०.०० 
१३ नाशिक ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २२५०० १४६२५.०० 
१४ पालघर ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ६५३३६ ४२४६८.४० 
१५ पुणे ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २०४३७ १३२८४.०५ 
१६ बुलढाणा ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १००० ६५०.०० 
१७ भंडारा ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५०० ३२५.०० 
१८ यवतमाळ ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २४९४० १६२११.०० 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. जिल्हा बाब क्र. अर्थसंकल्पित सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद सन २०२२- | करण्यात येत असलेली उर्वरीत 
२३ ६५% तरतूद 

i "क: २ ३ aa 4 
१९ रायगड ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५२८० 3832.00 
एकूण TRI0003 ३९७८५८ २५८६०७.७० 

तिसंवेदनशि्‌ल आदिवासी भागात विशेष आरोग्यसेवा पुरविणे (फिरत्या आरोग्यसेवा चिकीत्सालयासह) (ओटिएसपी) नवसंजीवन 
योजना (1२२०००६) 
शिश अकोला ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १५०० २७५.०० 
२ गोंदिया ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २३०० १४९५.०० 
३ नांदेड ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १५००० ९७५०.०० 
४ बुलढाणा ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३००० १९५०.०० 
५ भंडारा ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १०८७४ ७०६८.१० 
६ यवतमाळ ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ११८४७ ७७००.५५ 
७ रायगड ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ७५०० ४८७५.०० 
र वर्धा ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ४००० २६००.०० 
९ वाशिम ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २००० १३००.०० 
| | ० हिंगोली ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३००० १९५०.०० 
एकूण 13२२०००६ ६१०२१.०० ३९६६३.६५ 
एकूण अतिसंवेदनशिल आदिवासी भागात fears आरोग्यसेवा पुरविणे ४५८८७९.०० २९८२७१.३५ 
(फिरत्या आरोग्यसेवा चिकीत्सालयासह) नवसंजीवन योजना 
(TR220003 व 1२२०००६) 
शेतीकरीता मशागत सामुग्रीचे वितरण (बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना) (TDoZ0004) 

Ea पालघर ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १००० ६५०.०० 
२ अकोला ३३-अर्थसहाय्य ३००० १९५०.०० 
3 अमरावती ३३-अर्थसहाय्य ९६०० ६२४०.०० 
8 अहमदनगर ३३-अर्थसहाय्य १०००० ६५००.०० 
५ उस्मानाबाद ३३-अर्थसहाय्य ५००० ३२५०.०० 
& औरंगाबाद ३३-अर्थसहाय्य १०००० ६५००.०० 
७ कोल्हापूर ३३-अर्थसहाय्य १००० ६५०.०० 
८ गडचिरोली ३३-अर्थसहाय्य ३००० १९५०.०० 
९ चंद्रपूर ३३-अर्थसहाय्य ६६१५६ ४३००१.४० 
वि जळगाव ३३-अर्थसहाय्य १२००० ७८००.०० 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


| शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/का.६, दि.२४ नोव्हेंबर,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र | निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/का.६, दि.२४ नोव्हेंबर,२०२२ विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ.क्र. जिल्हा बाब क्र. अर्थसंकल्पित सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद सन २०२२- | करण्यात येत असलेली उर्वरीत 

२३ ६५% तरतूद 
विळे २ ३ शिका शा षु 
| जालना ३३-अर्थसहाय्य ४५७९ २९७६.३५ 
१२ ठाणे ३३-अर्थसहाय्य ५००० 5२५०.०० 
१३ धुळे ३३-अर्थसहाय्य १०८४८ ७०५१.२० 
१४ नंदुरबार ३३-अर्थसहाय्य १२०० ७८०.०० 
१५ नांदेड ३३-अर्थसहाय्य १०००० ६५००.०० 
१६ नागपूर ३३-अर्थसहाय्य १०००० ६५००.०० 
१७ नाशिक ३३-अर्थसहाय्य १८९६८ १२३२९.२० 
१८ परभणी ३३-अर्थसहाय्य ९३०० ६०४५.०० 
१९ पुणे ३३-अर्थसहाय्य ३००० १९५०.०० 
२० बीड ३३-अर्थसहाय्य २५०० १६२५.०० 
२१ बुलढाणा ३३-अर्थसहाय्य ७५०० ४८७५.०० 
२२ भंडारा ३३-अर्थसहाय्य ५००० 5२५०.०० 
२३ यवतमाळ ३३-अर्थसहाय्य १५७७९ १०२५६.३५ 
२४ रायगड ३३-अर्थसहाय्य ६००० ३९००.०० 
२५ लातुर ३३-अर्थसहाय्य १०००० ६५००.०० 
२६ वर्धा ३३-अर्थसहाय्य ६३६५१ ४१३७३.१५ 
२७ वाशिम ३३-अर्थसहाय्य ७००० ४५५०.०० 
२८ सांगली ३३-अर्थसहाय्य १००० ६५०.०० 
२९ सातारा ३३-अर्थसहाय्य १००० ६५०.०० 
३० सोलापूर ३३-अर्थसहाय्य २००० १३००.०० 
३१ हिंगोली ३३-अर्थसहाय्य २४००० १५६००.०० 
एकूण 1०३०००१ ३३९०८१ २२०४०२.६५ 
कृषि विषयक विविध कार्यक्रम (बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना) (1)०३०००२) 

i el अमरावती ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३०००० १९५००.०० 
२ अहमदनगर ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १७५०० ११३७५.०० 
३ गडचिरोली ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८०००० ५२०००.०० 
४ गोंदिया ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १५५०० १००७५.०० 
4 चंद्रपूर ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५३८४४ ३४९९८.६० 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. जिल्हा बाब क्र. अर्थसंकल्पित सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद सन २०२२- | करण्यात येत असलेली उर्वरीत 
२३ ६५% तरतूद 

._ oa | 2 3 | ck 4 
६ ठाणे ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १०००० ६५००.०० 
७ धुळे ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ४८९१५ ३१७९४.७५ 
८ नंदुरबार ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ११९४२९ ७७६२८.८५ 
९ नांदेड ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३०००० १९५००.०० 
| a | ० नागपूर ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २००० १३००.०० 
शि १ नाशिक ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ६०००० ३९०००.०० 
१२ पालघर ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ६०००० 3९०००.०० 
१३ पुणे ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ६००० 5९००.०० 
१४ यवतमाळ ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ४०११९ २६०७७.३५ 
१५ रायगड ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 3000 १९५०.०० 
१६ जळगाव ३३-अर्थसहाय्य ६००० ३९००.०० 
एकूण 1०३०००२ ५८२३०७.०० ३७८४९९.५५ 
एकूण बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (TD0Z0009 व 1०३०००२) ९२१३८८.०० ५९८९०२.२० 
एकूण ६२४१८८८.०० ४०५७२२७.२० 


Date: 2022.11.24 15:59:19 +05'30' 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


